राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत 
“Establishment of Advanced Plant Analysis 
Laboratory and Diagnosis of Nutrient 
Deficiency in Commonly Grown Crops by 
Plant Analysis and Tissue Test” या 
प्रकल्पाच्या रुपये ४२८.८४ लक्ष किंमतीच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी ,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१२२४/प्र.क्र.५३/७-ओ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


Pat १.राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या ३४ व्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या बैठकीचे 
इतिवृत्त-शासन पत्र क्र.आरकेवि-११२३/प्र.क्र.२३२१४-अ दि.२५.०१.२०२४. 
२.संचालक(संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मकृप/संशोधन/राकृवियो-प्रशा.मा./५७२/२०२४. दि.१४.०२.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या दि. ०८.०१.२०२४ रोजी 
झालेल्या ३४ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या बैठकीमध्ये “Establishment of Advanced Plant 
Analysis Laboratory and Diagnosis of Nutrient Deficiency in Commonly Grown Crops by Plant 
Analysis and Tissue Test”, या प्रकल्पासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत 
धाराशिव, परभणी, लातूर, बीड (अंबाजोगाई), जालना (बदनापूर), हिंगोळी (गोळेगाव) ,छत्रपती संभाजी 
नगर, आणि नांदेड येथे राबविण्यास मान्यता प्रदान केळी आहे. या प्रकल्पास राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याच्या स्वरूपात रु.४२८.८४ ore निधी उपलब्ध करून दिळा जाणार आहे. 
त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने रु.४२८.८४ लाख नियतवाटप मंजूर करण्यास मान्यता 
प्रदान केली आहे. त्यानुसार संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी संदर्भ 
क्र.२ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत 
“Establishment of Advanced Plant Analysis Laboratory and Diagnosis of Nutrient Deficiency in 
Commonly Grown Crops by Plant Analysis and Tissue Test”, हा प्रकल्प वसंतराव नाईक 
मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत धाराशिव, परभणी, लातूर, बीड (अंबाजोगाई), जालना 
(बदनापूर), हिगोली (गोळेगाव) ,छत्रपती संभाजी नगर, आणि नांदेड येथे राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत “Establishment of Advanced Plant Analysis Laboratory 
and Diagnosis of Nutrient Deficiency in Commonly Grown Crops by Plant Analysis and 
Tissue Test”, या प्रकल्पासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ परभणी, येथे 
राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सरदर प्रकल्पासाठी लागण्याऱ्या रु ४२८.८४.अक्षरी (चार कोटी, अठ्ठावीस लाख, चौऱ्याऐंशी हजार) 
इतक्या निधीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.५३/७-ओ 


३. सरदर प्रकल्पाच्या दोन वर्षाच्या खर्चाचा तपज्ील सोबतच्या “परिशिष्ट अ” नुसार राहील. 

४. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या ३४ व्या बैठकीत झालेल्या 
निर्णयानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कार्यान्वित प्रकल्पांचे प्रलंबित दायित्व विचारात 
घेता, निधी उपलब्धतेबाबतचे sear स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

५. सरदर प्रकल्प केंद्र शासनाद्वारे निर्गमीत राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ परभणी, येथे राबविण्यात येईल. 

६. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी संचालक (संशोधन), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी यांचे संनियंत्रणाखाली कृषि विभागामार्फत करण्यात यावी व संचालक (संशोधन), वसंतराव 
नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ , परभणी यांनी प्रकल्पाचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल 
विहित मुदतीत केंद्र शासनाला, तसेच, राज्य शासनाला सादर होईल याची दक्षता घ्यावी. 
त्याप्रमाणे सदर योजनेतील निधी खर्चाचे लेखा परीक्षण, उपयोगिता प्रमाणपत्रे, राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना वेळोवेळी सादर करावी. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२२३१५२५१६३००१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRATIBHA Se nm 


2,5.4.20=b693d97 S5fffc642fe6b87c2ce9e1297fd1e8bda9b459f85f75F 
159984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF 2F6D6CBOAE6ED 
5C1E544834901 19EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 
Date: 2024.02.23 15:37:18 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषी),मंत्रालय, मुंबई -३२. 

२. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. कृषि आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

५. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन, पुणे. 

६. कुलगुरु/कुलसचिव वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
७. संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

८. संचालक(संशोधन), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
९. सर्व संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा ), मुंबई /नागपूर. 
१२. संचालक, लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती). 

१३. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५वा मजला, मुंबई. 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी. 

१५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७. राकृवियो कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.५३/७-ओ 


परिशिष्ट “अ 
शासन निर्णय क्र. मकृवि -१२२४/प्र.क्र.५३/७-अ, दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२४ सोबत जोडावयाचे परिशिष्ट 


Component wise applicable cost norms of ongoing Scheme of GoI/GoM 


(Rs. in lakh) 
Applicable ongoing : 
Total scheme of Gol /GoM Cost Sharing pattern 
Cost 
S.N. Components (Rs Name Cost 
Lakh) norm for | RKVY | Implementing Agency. 
subsidy 
1. Establishment of advance soil, water, 
plant, fodder and fertilizers analysis G 
laboratory for provide facility to] 361.69 eM S 
farmers. 
2 | Training to farmers for identification As per 
and diagnosis of nutrients deficiency by ATMA 
using IoT tools and visual symptoms guideline 
and site-specific soil health - S वि 
management for sustainable yield and 2018 
Extension. (Page 
No. 88) 
3. | Plant/Fodder/Fertilizers Sample As per . Vasantrao Naik 
Analysis @ 1650 / sample (N, P, K, 24.75 | VNMKV Marathwada Krishi 
Mg, S, B, Fe, Zn, Mn, Cu, Mo) rates 100 % | Vidyapeeth, Parbhani 
4 Soil Sample Analysis @ 1200/Sample As per शि 
(pH, EC, OC, CaCO;,N, P, K, Fe, Zn, Mn, 18.00 |) VNMKV 
Cu, Mo...) rates 
5 On farm field demonstration by As per 7 
supplying water soluble organic and ATMA 
inorganic fertilizers for foliar spray 250 guideline 
@ Rs. 4000/- 10.00 | s 
(As per ATMA Project Guideline ) 2018 
(page 
no.76) 
Total | 420.44 
ie | Administrative & Implementation cost 8.40 ॥ | 
(@02 % of the project Rs.420.44 lakhs) , GoM 
Grand Total 428.84 


Total Expenditure of the Project: Rs.428.84 Lakhs. (Four Crore , twenty-eight lakhs, eighty four thousand) 


PRATIBHA 


MADHAV PATIL 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e1297fd1 e8bda9b459f85F 
75f159984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE 
6ED5C1E544834901 19EEO0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 
Date: 2024.02.23 15:37:41 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


